वाचा 


भारतीय वन सेवेतील सन २०२२ च्या तुकडीतील 
अधिकाऱ्यांकरीता On the Job Training (OUT) 
प्रशिक्षण आयोजित करण्याकरीता अधिसंख्य पदे 
निर्माण करणेबाबत.. 


महाराष्ट्र शासन 
महसूल व वन विभाग 
शासन निर्णय क्र. आएफएस ५०२४/प्र.क्र.३७/फ-७अ 
४था मजला, हुतात्मा राजगुरु चौक, मादाम कामा मार्ग, 
मंत्रालय, मुंबई-४०००३२. 
दिनांक : २३ ऑगस्ट, २०२४. 


१) पर्यावरण, वने व जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार यांचे अ.शा.पत्र क्र. १५०११/१०/२०१०- 
॥55-॥ दिनांक १८/०३/२०१६. 

२) इंदिरा गांधी राष्ट्रीय वन अकादमी, डेहराडून यांचे पत्र क्र. 2¢/NFA-202¥/19190.29/2022-2/ 
Course/Posting of IFS, दिनांक ०३/०४/२०२४. 

3) प्रधान मुख्य वनसंरक्षक (वनबल प्रमुख), म. रा. नागपूर यांचे पत्र क्र. कक्ष-९/भावसे/मेंटर- ८/प्र.क्र.०१ 
(२४-२५/७३/२४-२५, दिनांक १५/०४/२०२४. 

४) प्रधान मुख्य वनसंरक्षक (वनबल प्रमुख), म. रा. नागपूर यांचे पत्र क्र. कक्ष-९/भावसे/मेंटर- ८/प्र.क्र.०१ 
(२४-२५)/९३/२४-२५, दिनांक १९/०४/२०२४. 

५) शासन निर्णय समक्रमांक दिनांक २२ एप्रिल, २०२४ 


प्रस्तावना:- 


संदर्भाधीन क्र.१ ते ४ वरील पत्रान्वये प्रस्तावित केल्यानुसार भारतीय वन सेवेतील सन २०२२ 
च्या तुकडीतील ०७ (सात) परिविक्षाधीन अधिका-यांकरीता “On the Job Training (OJT)” प्रशिक्षण 
आयोजित करण्यासाठी कनिष्ठ समय वेतनश्रेणीत (वेतन श्रेणी Level १० in the Pay Matrix) सहाय्यक 
वनसंरक्षकाची ०७ अधिसंख्य पदे निर्माण करणेबाबत संदर्भाधीन क्र.५ वरील शासन निर्णयान्वये 
प्रशासकीय मान्यता प्रदान करण्यात आली आहे. 

तद्नंतर, सन २०२३ च्या तुकडीतील भारतीय प्रशासन सेवेतील परिविक्षाधिन अधिका-या 
समवेत भारतीय वन सेवेतील परिविक्षाधिन अधिका-यांचे (तुकडी सन २०२२) संयुक्‍त पायाभुत प्रशिक्षणास 
शासनाने दिनांक ६ मे, २०२४ रोजीच्या पत्रान्वये सहमती देण्यात आली आहे. तसेच, उपरोक्त संदर्भ क्र. ५ 
येथील शासन निर्णयातील परिच्छेद ३ खालीलप्रमाणे आहे. 

“सदर १६ आठवड्यांच्या प्रशिक्षणा दरम्यान यशदा, पुणे येथे भारतीय प्रशासकीय सेवेतील 
अधिकाऱ्यांसमवेत संयुक्‍त पायाभुत प्रशिक्षण आयोजित करण्यात आल्यास त्या प्रशिक्षण कालावधीच्या 
मर्यादेत सदर OT प्रशिक्षणाचा कालावधी पुढे वाढविण्यात येईल.” 

२. वरील पत्रान्वये कळविल्यानुसार उपरोक्त ७ भावसे अधिका-यांचे प्रशिक्षण यशदा पुणे, येथे 
दिनांक २७.०५.२०२४ ते दिनांक ३१.०५.२०२४ या कालावधीत घेण्यात आले. यास्तव, भारतीय वन 
सेवेतीळ सन २०२२ च्या तुकडीतील ०७ (सात) परिविक्षाधीन अधिका-यांकरीता “On the Job Training 
(051)” प्रशिक्षण काळावधी एका आठवडयाने वाढवुन १६ आठवडे ऐवजी १७ आठवडे करणे आवशयक 
आहे. सदर ०७ भावसे अधिकारी यांच्या नियमित पदस्थापनेस आणखी कालावधी लागणार असल्याने व 
सदर भावसे अधिका-यांचे वेतन काढण्यास येत असलेल्या अडचणी या बाबी विचारात घेता, भारतीय 


शासन निर्णय क्रमांक आएफएस ५०२४/प्र.क्र.३७/फ-७अ 


वन सेवेतील सन २०२२ च्या तुकडीतील ०७ (सात) भारतीय सेवा परिविक्षाधीन अधिका-यांच्या अधिसंख्य 
पदांना आणखी १ आठवड्याची मुदतवाढ देण्याची बाब शासनाच्या विचाराधीन होती. 


शासन निर्णय :- 

संचालक, इंदिरा गांधी राष्ट्रीय वन अकादमी, डेहराडून यांनी संदर्भाधीन दि.०३/०४/२०२४ 
रोजीच्या पत्रान्वये कळविल्यानुसार, सन २०२२ च्या तुकडीतील भारतीय वन सेवेतील ०७ परिविक्षाधीन 
अधिकाऱ्यांना राज्यात रुजू झाल्यावर १६ आठवड्याचे "On the Job Training (051)" प्रशिक्षण दिनांक 
०६ मे, २०२४ ते दिनांक २५ ऑगस्ट, २०२४ ह्या कालात राज्यातील विविध वनवृत्तामध्ये द्यावयाचे आहे. 
तसेच, संदर्भ क्र. ५ येथील शासन निर्णय परिच्छेद ३ मध्ये सदर १६ आठवड्यांच्या प्रशिक्षणा दरम्यान 
यशदा, पुणे येथे भारतीय प्रशासकीय सेवेतील अधिकाऱ्यांसमवेत संयुक्‍त पायाभुत प्रशिक्षण आयोजित 
करण्यात आल्यास त्या प्रशिक्षण कालावधीच्या मर्यादेत सदर 051 प्रशिक्षणाचा कालावधी पुढे वाढविण्यात 
येईल. असे स्पष्ट नमूद केले आहे. 
२. सेवेतील सन २०२२ च्या तुकडीतील ०७ (सात) परिविक्षाधीन अधिका-यांकरीता “On the Job 
Training (OJT)” प्रशिक्षण कालावधी एका आठवडयाने वाढवुन १६ आठवडे ऐवजी १७ आठवडे करण्यात 
येत असून त्याबाबतचा तपज्ञीलवार माहिती खालीलप्रमाणे आहे:- 


Sr. No. & Attachment Period 

No. Weck 

1 1Weck Chandrapur Academy-3 Days 6" May To 10" May 

PPCF Office — 2 Day 

2 1 Weck __| Division Office Attachment 13" May To 18" May 

3 1 Weck | Circle Attachment 20" May To 25" May 

4 1 Weck _| YASHADA Attachment 27" May To 317 Ma 

S 1 Weck District Attachment 3° June To 8" June 

a 12 Weck | Range Attachment- independent | 10™ June To 30" August 
Charge of the Range. 

Tatal | 17 Weck 


3. भारतीय वन सेवेतील महाराष्ट्र संवर्गातील सन 2022 च्या तुकडीतील परिक्षाविधीन अधिका- 
यांसाठी राज्यातील १७ आठवड्यांचे "On the Job Training (051)" प्रशिक्षण आयोजित करण्यासाठी वन 
विभागात कनिष्ठ समय वेतनश्रेणीत (वेतन श्रेणी Level १० in the Pay Matrix) सहाय्यक वनसंरक्षकाची, 
महाराष्ट्र राज्यातील खालील वनवृत्तातील ०७ (सात) अधिसंख्य पदे दिनांक २६/०८/२०२४ ते दिनांक 
३०/०८/२०२४ या कालावधी करिता निर्माण करण्यात येत आहेत. 


अ.क्र अधिका-याचे नाव वनवृत्त वनविभाग 
a. tI श्री. अक्षय मिना गडचिरोली आलापल्ली 
२ श्री, मोहम्मद आझाद गडचिरोली गडचिरोली 
३ श्री. पद्षमुषण शिवराम राजगुरु यवतमाळ पांढरकवडा 
४ श्री. आयुष क्रिष्णा अमरावती मेळघाट (प्रादेशिक) 
५ श्री. पालुवई विष्णु वर्धन रेड्डी गडचिरोली सिरोंचा 
६ श्री. सुमित कुमार चंद्रपूर मध्य चांदा 
श्री. यश सुमेरकुमार काळे छत्रपती संभाजी नगर | नांदेड 


पृष्ठ ३ पैकी २ 


शासन निर्णय क्रमांक आएफएस ५०२४/प्र.क्र.३७/फ-७अ 


४. संदर्भ क्र ५ येथील शासन निर्णय दिनांक २२.०४.२०२४ अन्वये, कनिष्ठ समय वेतनश्रेणीत (वेतन श्रेणी 
Level १० in the Pay Matrix) सहाय्यक वनसंरक्षकांची ०७ अधिसंख्य पदे दिनांक २७ एप्रिळ, २०२४ ते दिनांक 
२५ ऑगस्ट, २०२४ या कालावधीसाठी निर्माण करण्यात आली होती. सदर ०७ अधिसंख्य पदांना दिनांक २६ 
ऑगस्ट, २०२४ पासून दिनांक ३० ऑगस्ट, २०२४ या कालावधीसाठी मुदतवाढ देण्यात येत आहे. 


५. सदर शासन निर्णय हा वित्त विभागाच्या शासन निर्णय क्र. पदनि-२०१२/प्र.क्र.६६/१२/वित्तिय सुधारणा- 
१, दि. ११ जुले, २०१२ तसेच, शासन निर्णय क्र. पदनि २०१६/प्र.क्र.७/१६/वितिय सुधारणा-१. दि. २० फेब्रुवारी, 
२०१६ अन्वये प्रशासकीय विभागांना प्रदान केलेल्या अधिकारांनुसार निर्गमित करण्यात येत आहे. 


सदर झासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध 
करण्यात आला असून त्याचा संकेतांक २०२४०८२३१४५८००८६१९ असा आहे. हा IRM निर्णय डिजीटल 
स्वाक्षरीने साक्षांकीत करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाळ यांच्या आदेशानुसार व नावाने, 


SUBHASH 
UTTAM RATHOD 


(सुभाष राठोड) 
अवर सचिव, महाराष्ट्र शासन 


१. मा. मुख्यमंत्री यांचे प्रधान सचिव, मंत्रालय, मुंबई. 

२. मा. उपमुख्यमंत्री यांचे सचिव / खाजगी सचिव, मंत्रालय, मुंबई 

३. मा. मंत्री (वने) यांचे खाजगी सचिव, मंत्रालय, मुंबई, 

४. अपर मुख्य सचिव (वित्त) urd Raw सहायक, महसूल व वन विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 
५. प्रधान सचिव (वने) यांचे स्थिय सहायक, महसूल व वन विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 

६. प्रधान मुख्य वनसंरक्षक (वनबल प्रमुख), महाराष्ट्र राज्य, नागपूर, 

७. संचालक, इंदिरा गांधी राष्ट्रीय वन अकादमी, डेहराडून, 

८. प्रधान मुख्य वनसंरक्षक, (कार्मिक), नागपूर, 

९. अपर प्रधान मुख्य वनसंरक्षक, (संशोधन, शिक्षण व प्रशिक्षण) चंद्रपूर. 

१०. मुख्य वनसंरक्षक (शिक्षण व प्रशिक्षण), पुणे. 

११. मुख्य वनसंरक्षक (प्रा), नागपूर, अमरावती व गडचिरोली. 

१२. संबंधित परिविक्षाधिन भावसे अधिकारी. 

१३. महालेखापाल (लेखा व परिक्षा / लेखा व अनुज्ञेयता) मुंबई/नागपूर. 

१४. कोषागार अधिकारी, नागपूर, अमरावती, चंद्रपुर, संभाजीनगर, नांदेड, यवतमाळ व गडचिरोली. 
१५. कक्ष अधिकारी, कार्यासन फ-७, महसूल व वन विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 

१६. सहायक संचालक, भावसे/लेखा कक्ष, महसूल व वन विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 

१७. निवडनस्ती, कार्यासन फ-७अ. 


पृष्ठ ३ पैकी ३ 


